कोवीड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर गठीत 
जिल्हास्तरीय कृती दलासाठी 
मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र. ६२/ का-८, 
नविन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - १२ मे, २०२१. 


वाचा- महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र. ६२/ 

का-८,दिनांक ७.५.२०२१. 
प्रस्तावना :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयांतर्गत गठीत बाल न्याय समिती, नवी दिल्ली यांचे कडून 
दि.०५/०५/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये राज्यातील कोवीड-१९ रोगाच्या 
अभुतपुर्व परिस्थितीमुळे बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम करणाऱ्या संस्थांमधील बालकांची व 
कोवीड -१९ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देवून त्यांचे 
यथायोग्य संगोपन होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स 
गठित करण्याबाबत निर्देश दिले होते.मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या PLAST उपरोक्‍त वाचा मधील 
शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ७.५.२०२१ रोजी जिल्हास्तरीय कृती 
दळ गठीत करण्यात आलेला आहे. सदर कृती दलामध्ये आयुक्‍त, महानगरपालिका, पोलिस 
आयुक्‍त,सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,अध्यक्षत बाल कल्याण समिती,जिल्हा शल्य 
चिकित्सक,जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा संरक्षण अधिकारी तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी यांचा SATIS कऱण्यात आलेला असून कृती दलाच्या प्रत्येक सदस्याने पार पाडावयाच्या 
जबाबदा-या नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.जिल्हास्तरीय गठीत कृती दलातील प्रत्येक सदस्यांची 
जबाबदारी नमूद करण्यात आलेली असली तरी कृती दलाचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्याच्या 
अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना तसेच आदर्श कार्यपध्दती(507) निर्गमीत करणेबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक- 

बालकांच्या दोन्ही पालकांना कोविड संसर्ग झाल्यामुळे विलगीकरणात असणा-या 
बालकांच्या समस्या निर्माण होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. ज्या बालकांच्या दोन्ही 
पालकांचा मृत्यु झालेला आहे आणि कोविड हा संसर्गजन्य आजार असल्याने समाजाकडून मदत होत 
नसल्याने बालके असुरक्षित बनत आहेत. दोन्ही पालकांचा मृत्यु झालेला आहे अशा बालकांना 
काळजी व संरक्षणाची गरज असून या बालकांचा समावेश बाल न्याय (मुलांची काळजी व सरंक्षण) 
अधिनियम,२०१५ नुसार “काळजी व सरंक्षणाची गरज असलेली बालके? या व्याख्येत होतो. सबब, 
अशा बालकांना बाल संरक्षणा अंतर्गत मिळणाऱ्या सोयी सुविधा देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार कोवीड 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र. ६२/ का-८ ल 


-१९ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देवून त्यांचे यथायोग्य 
संगोपन होण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर गठीत कृती दल (टास्क 


फोर्स)साठी खालील मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत करण्यात येत आहेत- 


१, 


दोन्ही पालकांना कोविडचा संसर्ग झाला असल्याने ज्या बालकांची काळजी घेण्यास कोणीही 
नाही अज्ञा बालकांसाठी प्रत्येक जिल्हयात ० ते ६ वर्षाच्या वयाच्या बालकांसाठी एक शिशुगृह 
व ६ ते १८ वर्ष वयाच्या बालकांसाठी एक बालगृह निश्चित करण्यात यावे. 


२. सदर शिशुगृह व बालगृहाची माहिती, सर्व कोविड हॉस्पीटळ व मदत केंद्रांना देण्यात यावी. 
३. सर्व हॉस्पीटल मध्ये अशा BAYES व बालगृह यांचे संपर्क क्रमांक, बाळ कल्याण समितीचा 


षु. 


पत्ता व संपर्क क्रमांक, चाईल्ड लाईन क्रमांक( १०९८) हे दर्शनी भागात लावण्यात यावेत.तसेच 
हॉस्पीटल रिसेप्ठानने अशा बालकांच्या पालकांना या बालगृहांबाबतची माहिती दयावी. 


. अशा अडचणीत सापडलेल्या पालकांबाबत हॉस्पीटलने जिल्हा कृती दलाच्या समन्वयक 


अधिका-यास अवगत करावे. 

जिल्हा प्रशासनाने इतर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी बाल कल्याण समिती व चाईल्ड लाईन नंबर 
१०९८ तसेच यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने सुरू केलेल्या हेल्पलाईनचे मदत 
कक्षाचे(हेल्पलाईन) क्रमांक ८३०८९९२२२२ व ७४०००१५५१८ सर्वत्र लावण्यात यावेत. 


. दोन्ही पालकांना कोवीड संसर्ग झालेला आहे किंवा दोन्ही पालकांचा कोवीडमुळे मृत्यु झाला 


आहे अशी बालके BATES व बालगृहात दाखल करण्यात आल्यास त्यांची योग्य ती काळजी 
घेण्यात यावी. याबाबत सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सर्व संस्थांना देवून 
त्याप्रमाणे कार्यवाही होत आहे याची खात्री करावी. 


. बाल कल्याण समितीने बालकांची तातडीची गरज लक्षात घेवुन बालकांच्या पुनर्वसनासाठी 


बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम ३७ प्रमाणे योग्य ती 
कार्यवाही करावी. नातेवाईक/पालळक उपलब्ध असतील तर प्रथम त्यांचेकडे अथवा बालगृहांत 
या बालकांना ठेवण्यासाठी योग्य आदेश दयावेत. 


. ज्या बालकांचे दोन्ही पालक कोविडमुळे मृत्यु पावले आहेत अज्ञा बालकांची माहिती बाल 


कल्याण समिती व चाईल्ड लाईन नंबर १०९८ यावर देण्यात यावी. स्थानिक चाईल्ड लाईन 
या बालकांना भेट देवून त्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती घेईल व आवऱ्यकतेनुसार चाईल्ड लाईन 
प्रतिनिधी २४ तासांच्या आत या बालकांना बाळ कल्याण समिती समोर सादर करतील. 
स्थानिक चाईल्ड लाईन बाल कल्याण समितीला आवश्यकते प्रमाणे संनियत्रणात मदत 
करेल. 


. कोविड मुळे अनाथ झालेल्या बालकांचे जीवनमान सहज होण्यासाठी स्थानिक प्रशासन 


आव्यक ती सर्व कार्यवाही त्वरीत करेल. यासाठी जिल्हाधिकारी यांना बाल संरक्षणात काम 
करणाऱ्या सर्व यंत्रणांबरोबर स्थानिक पोलीस, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, बाळ कल्याण 
समिती, चाईल्ड लाईन सर्व मदत करतील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र. ६२/ का-८ डू 


१०.जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा दररोज आढावा घ्यावा आणि राज्य 


शासनालाही हा अहवाल आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचेमार्फत सादर करावा. 


११.केंद्र शासनास दर आठवडयाला अहवाल सादर करावयाचा असल्याने हा अहवाल वेळेत व 


अचुक सादर करावा. 


१२.संस्थेतील बालकांसाठी समुपदेडानाची सोय करावी. दररोज किती बालकांचे समुपदेशन 


करण्यात आले याची नोंद ठेवण्यात यावी. ज्या बाळकांना अधिक मानसोपचाराची गरज 
असेल त्यांची यादी तयार करून त्यांचे स्वतंत्रपणे समुपदेशन करण्यात यावे. 


१३.सदर बालकांची माहिती समन्वयकाने https://forms.gle/oR8ixMe2tEupZ95U7 आणि 


https://forms.gle/62YYTkpgPa37yp4Y9 या लिकवर उपलब्ध नमुन्यात दररोज 
अद्ययावत करावी. 


आदर्श कार्यपध्दती- कोवीड -१९ मुळे दोन्ही पाळक गमावलेल्या बालकांना उपलब्ध करावयाच्या सेवांच्या 


अनुषंगाने खालील कार्यपध्दती निश्चित कऱण्यात येत आहे- 


१) 


4) 


कोवीड संसर्गामुळे दोन्ही पालकांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागल्यास त्यांच्या मुलांचा 
ताबा ज्या व्यक्तीकडे देण्यात येईल अशा नामनिर्देशीत व्यक्‍तीची माहिती नमूद करण्यासाठी 
हॉस्पिटलच्या अर्जामध्ये एक अतिरीक्त स्तभांचा(001॥॥॥॥) समावेशा॒& करण्यात 


Uldi.Hospitals are directed to add one more column in hospital admission form 
to fill details of nominated person to handover child after demise) तसेच दोन्ही 
पालके हॉस्पिटलमध्ये दाखल होताच नामनिर्देशीत कऱण्यात आलेल्या व्यक्‍तीचे नाव,नाते व 
संपर्क माहिती कृती दलाच्या समन्वयकास देण्यात यावी. 

दोन्ही पालकांना कोवीड संसर्गामुळे दवाखान्यात दाखल केले किंवा दोन्ही पालकांचा मृत्यु 
झाला असल्यास त्यांच्या मुलांची काळजी घेणेसाठी घरातील व्यक्‍ती व जवळचे नातेवाईक 
इच्छूक नसल्यास अज्ञा बालकांची माहिती संबंधीत हॉस्पीटल व्यवस्थापनाने तात्काळ 
चाईल्डळाईन(१०९८) किंवा कृती दल समन्वय अधिका-यास अवगत करावे. 

बालकांच्या गरजेनुसार अन्न, Ta, निवारा, वैद्यकीय मदत तात्काळ उपलब्ध करण्याची 
कार्यवाही चाईल्डलाईन(१०९८), कृती दल समन्वय अधिकारी यांनी तात्काळ करावी. 
बालकाला तात्काळ बाल कल्याण समितीसमोर सादर करण्यात यावे.बालकाच्या वैयक्‍तीक 
माहिती अहवालाच्या अनुषंगाने बालकाळा उपलब्ध करावयाच्या सेवेबाबत 
उदा.नातेवाईकाच्या ताब्यात देणे, संस्थेत दाखल करणे, प्रतिपालकत्व सेवा उपलब्ध करणे 
किंवा दत्तकग्रहणासाठी उपलब्ध HR याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. 

बाल कल्याण समितीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अशा बालकाला सुरक्षित वातावरणात 
संस्थात्मक सेवा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी समन्वय अधिका-याची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र. ६२/ का-८ र 


२. कोवीड -१९ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देवून त्यांचे 
यथायोग्य संगोपन होण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करणेसाठी गठीत कृती दलाच्या सनियंत्रणासाठी 
राज्यस्तरीय सनियंत्रण कक्ष गठीत कऱणेबाबत सूचना प्राप्त आहेत.त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील कृती 
दलाशी समन्वय साधून आवऱ्यक उपाययोजना करणे व माहिती संकलित करणे यासाठी राज्य स्तरावर 
खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सनियंत्रण कक्ष गठीत करण्याचे प्रस्तावित कऱण्यात येत आहे- 


अ.क्र. पदनाम 
१. सह सचिव,महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय. | अध्यक्ष 
राजमाता जिजाऊ Pars प्रतिनिधी सदस्य 
केपीएमजी प्रतिनिधी सदस्य 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१७२५०७०७३० असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 


DN: c=IN, st=Maharasht 

2.5.4.20=1 86d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d08 

2258249485, 9' de=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 
INumber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391 

Sl T A RAM JA RA N D E 92053988a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 
2021.05.18 15:19:31 +05'30" 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई. 

४. मा. सभापती/ उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ. 
६. मा.मंत्री(मवबा वि) / राज्यमंत्री (म व बा वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 

११.महाप्रबंधक, उप ळोकायुक्‍त व लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१२.सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१३.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे. 

१४.सर्व निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर/ औरंगाबाद 
१५.सर्व जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र. ६२/ का-८ A 


१६.सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई /नागपूर /औरंगाबाद. 

१७.सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 

१८. जिल्हाधिकारी(सर्वी 

१९.महापालिका आयुक्‍्त(सर्व) 

२०.पोलिस आयुक्‍्त/पोलिस अधिक्षक(सवी 

२१.बाल न्याय मंडळ/बाल कल्याण समिती(सर्व) 

२२.जिल्हा शल्य चिकीत्सक/आरोग्य अधिकारी(सवी 

२३.जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण(सर्व) 

२४.जिल्हा माहिती अधिकारी 

२५.सर्व सह/उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२६.सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

२७.सर्व बाल न्याय मंडळ/बाळ कल्याण समिती. 

२८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

२९.निवड नस्ती / का.०८. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


